U 


RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No . PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८, २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ [ पृष्ठे १० ,किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या.-२ / जमीन - ४/ १५३४५/ २०१५. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३ नोव्हेंबर २००५, भाग एक , नाशिक 
विभागीय पुरवणी याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली 
नाही. मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचेसंपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग 
मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर जिचा 
“ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम, 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि । 

( घ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
अकोले तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर उपविभाग, संगमनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११ , १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशावर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणीकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले, गाव बारी 

चतु: सीमा 


___ क्षेत्र 


गट 
क्रमांक 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 
८० ०० 


मौजे इंदोरे , 
तालुका इगतपुरी, 
व जहागीरदार 
वाडीची शीव . 


मालकी गट नंबर 
७ , ८ , १५ , १६ 
आणि जहागीरदार 
वाडीची शीव. 


मौजे पांजरे मौजे इंदोरे, तालुका 
गावाची शीव. इगतपुरी , जिल्हा 

नाशिक व मौजे पांजरे 

गावाची शीव . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ सप्टेंबर २०१५. 


Draft Notification 
No. RB/Desk -Il/Land-4 / 15345/ 2015 . - Whereas the Commissioner of Nashik has , in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part-I, Suppliment dated 3rd November 2005 , the Notification , Commissioner ofNashik , declared 
that the provisions of Chapter IV of Protected Forests of the said Act shall be applicable to the Forest 
Land / Waste Land which is not included in the Reserved Forest but which is the property of Government, 
or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the forest produce 
of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said land") as a “ Protected Forest”; 

and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved 
Forest "; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . 
FLD- 1081/ F- 6, dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 ( Bom. VIll of 1958) ] the 
Commissioner of Nashik hereby , 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the GovernmentofMaharashtra has decided to constitute the said land as Reserved 

Forest; 
(c ) specifies the situation and limits of Reserved Forests as per the Schedule appended hereto ; and 
(d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Sangamner Sub -Division Sangamner , district Ahmednagar 

in charge of the Akole taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the 
existence , nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any 
land comprised within the limits of the Reserved Forest , or in or over any forest produce, and to 

deal with the same as provided in Chapter II of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any orders passed by the Forest 

Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ ३ 


Schedule 
District Ahmednagar , taluka Akole , village Bari 

Boundaries 
North East 

South 


GatNo. 


Area 


West 


A 


2 
H . A. 


9/ 
1 8000 Boundary of village Gat Nos. 7 , 8 , 15 , 16 Boundary of Boundary of village 

Indore , taluka and boundary of village Panjare. Indore , taluka 
Igatpuri , district Jaghgirdarwadi . 

Igatpuri , district 
Nashik and 

Nashik and 
boundary of 

boundary of village 
Jaghgirdarwadi. 

Panjare. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 

Nashik Division , Nashik . 
Nashik , 24th September 2015 . 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ 

क्रमांक गिपावि /सिंचन/ ४८७१/ २०१५. – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५) याच्या कलम 
३ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे जलसंपदा विभागामार्फत तसेच या विभागांतर्गत 
पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा देण्याकरिता विहित कालमर्यादेसह पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय प्राधिकारी अधिसूचित करीत 
आहे . 

अनुसूची 
अ. क्र . विषय सेवा पुरविण्याचा 

पद निर्देशित अधिकारी 

प्रथम अपीलिय द्वितीय अपीलिय 
कालावधी 

अधिकारी अधिकारी 

४ 
१ पाणीवापर संस्थेस १५ दिवस १. शाखाधिकारी- पाटशाखा- गिरणा धरण शाखा, सहायक अभियंता कार्यकारी 
देय पाणी हक्क ( हंगाम सुरू तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक . 

( श्रेणी- १) पाटबंधारे अभियंता , गिरणा 
मंजुरी देणे. झाल्यानंतर) . २. शाखाधिकारी- पाटशाखा-मेहुणबारे शाखा, तालुका 

उपविभाग , चाळीसगाव , पाटबंधारे विभाग , 
चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव. 

तालुका चाळीसगाव , जळगाव , 
३. शाखाधिकारी - पाटशाखा-कळवाडी शाखा, तालुका 

जिल्हा जळगाव . तालुका-जिल्हा 

( अ . क्र . १ ते ७). जळगाव . 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक . 
४. शाखाधिकारी- पाटशाखा- दहिवद शाखा, तालुका 

चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव. 
५. शाखाधिकारी- पाटशाखा-टाकळी- १ शाखा, तालुका 

चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव. 
६. शाखाधिकारी- पाटशाखा-टाकळी- २ शाखा, तालुका 

चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव. 
७. शाखाधिकारी- पाटशाखा- लघु पाटबंधारे शाखा, 
तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ 

अनुसूची - चालू 
१ २ 
२ पाणीवापर संस्थेस १५ दिवस ८. शाखाधिकारी- पाटशाखा- कोळगाव शाखा, तालुका उपविभागीय कार्यकारी 
पाणीपट्टी थकबाकी भडगाव, जिल्हा जळगाव . 

अभियंता, पाटबंधारे अभियंता, गिरणा 
दाखला देणे. ९ . शाखाधिकारी-पाटशाखा-पिंपरखेड शाखा, तालुका 

उपविभाग , भडगाव , पाटबंधारे विभाग , 
भडगाव , जिल्हा जळगाव . 

तालुका भडगाव , जळगाव , 

जिल्हा जळगाव . तालुका-जिल्हा 
१०. शाखाधिकारी - पाटशाखा-गोंडगाव - १ शाखा , 

( अ . क्र . ८ ते १२ ) . जळगाव . 
तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव. 
११. शाखाधिकारी -पाटशाखा - गोंडगाव - २ शाखा , 

तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव . 
१२ . शाखाधिकारी -पाटशाखा- भडगाव- शाखा, तालुका 

भडगाव , जिल्हा जळगाव . 
३ बिगरसिंचन 

१३. शाखाधिकारी -पाटशाखा- कासोदा शाखा, तालुका उपविभागीय । कार्यकारी 
पाणीपट्टी थकबाकी एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 

अभियंता, पाटबंधारे अभियंता, 
दाखला देणे . १४. शाखाधिकारी-पाटशाखा-नागदुली शाखा, तालुका 

उपविभाग, एरंडोल , गिरणा 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 

तालुका एरंडोल , पाटबंधारे 

जिल्हा जळगाव. विभाग , 
१५. शाखाधिकारी - पाटशाखा- तळई शाखा, तालुका 

( अ.क्र . १३ ते १७ ). 

जळगाव, 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 

तालुका-जिल्हा 
१६. शाखाधिकारी- पाटशाखा-पाळधी-१ शाखा, तालुका 

जळगाव . 
धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 
१७. शाखाधिकारी- पाटशाखा-पाळधी-२ शाखा, तालुका 

धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 
१८. शाखाधिकारी -पाटशाखा-पिंप्री शाखा, तालुका उपविभागीय अभियंता कार्यकारी 
धरणगाव, जिल्हा जळगाव. 

पाटबंधारे 

अभियंता, 
१९ . शाखाधिकारी- पाटशाखा- साळवा शाखा, तालुका 

उपविभाग, धरणगाव , गिरणा 
धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 

तालुका धरणगाव , पाटबंधारे 

जिल्हा जळगाव . विभाग , 
२० . शाखाधिकारी- पाटशाखा- धरणगाव शाखा, तालुका 

( अ . क्र . १८ ते २२) जळगाव , 
धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 

तालुका -जिल्हा 
२१ . शाखाधिकारी- पाटशाखा- दहिवद शाखा, तालुका 

जळगाव . 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव . 
२२ . शाखाधिकारी- पाटशाखा- पातोंडा शाखा, तालुका 

अमळनेर , जिल्हा जळगाव . 
४ पाणीपट्टी देयक १५ दिवस 

२३ . शाखाधिकारी- पाटशाखा-पारोळा-१ शाखा, उपविभागीय कार्यकारी 
तक्रार निवारण 

तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव . अभियंता, पाटबंधारे अभियंता , 
करणे. २४. शाखाधिकारी- पाटशाखा- पारोळा- २ शाखा , 

उपविभाग, जळगाव, गिरणा 
तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव. 

तालुका-जिल्हा पाटबंधारे 
जळगाव . 

विभाग , 
२५. शाखाधिकारी - पाटशाखा- तामसवाडी शाखा , 

( अ .क्र . २३ ते २६) . जळगाव, 
तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव. 

तालुका-जिल्हा 
२६. शाखाधिकारी -पाटशाखा- जळगाव शाखा, 

जळगाव . 
तालुका -जिल्हा जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ ५ 


अनुसूची - चालू 


१ महिना 


५ लाभक्षेत्राचा दाखला 

देणे . 


कार्यकारी अभियंता, 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव , 
तालुका -जिल्हा जळगाव . 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
जळगाव, 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


मुख्य अभियंता , 
तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , 
जळगाव , तालुका 
जिल्हा जळगाव . 


३ महिने 


कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


६ ग्रामपंचायत , जिल्हा 

परिषद , नगरपालिका , 
नगरपरिषद , 
नगरपंचायत , कटक 
मंडळे ( Cantoment 
Board) यांना घरगुती 
पाणीवापर परवाना देणे . 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
जळगाव , 
तालुका -जिल्हा जळगाव. 


मुख्य अभियंता , 
तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , 
जळगाव, तालुका 
जिल्हा जळगाव . 


६ महिने 


७ महानगरपालिका , 

खाजगी विकसक , 
विशेष नगर विकास 
प्रकल्प यांना घरगुती / 
औद्योगिक पाणीवापर 
परवाना देणे . 


कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा पाटबंधारे विभाग , जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
जळगाव , 
तालुका -जिल्हा जळगाव . 


मुख्य अभियंता , 
तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , 
जळगाव , तालुका 
जिल्हा जळगाव . 


६ महिने 


औद्योगिक 
प्रयोजनासाठी 
पाणीवापर परवाना 
देणे . 


कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा पाटबंधारे विभाग , जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


मुख्य अभियंता , 
तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , 
जळगाव , तालुका 
जिल्हा जळगाव. 
मुख्य अभियंता, 
तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , 
जळगाव, तालुका 
जिल्हा जळगाव . 


९ 


१ महिना 


नदी व 
जलाशयापासून 
अंतराचा दाखला 
देणे . 


कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा पाटबंधारे विभाग , जळगाव, 
तालुका -जिल्हा जळगाव. 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


२ महिने 


१० उपसा सिंचन 

परवानगी देणे . 


कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा पाटबंधारे विभाग , जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव. 


मुख्य अभियंता , 
तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , 
जळगाव, तालुका 
जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने, 
बाळासाहेब शंकरराव काथेपुरी , 

कार्यकारी अभियंता , 
गिरणा पाटबंधारे विभाग , 

जळगाव. 


जळगाव , ६ ऑक्टोबर २०१५ . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६ , शके १९३७ 

GIRNA IRRIGATION DIVISION , JALGAON 
Right to Public Services Ordinance , 2015 

shhich fiyfa /fiqa /8609/2094 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 of the 
Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah .Ord .No. V of 2015 ), the Government of 
Maharashtra hereby, notify public services that are rendered by the Water Resources Department, alongwith 
the Designated Officers , First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities, as specified in the 
Schedule appended herewith . 


SCHEDULE 


Designated Officers 


First 
Appellate 
Authority 


Second 
Appellate 
Authority 


Sr. Name of the Time limit for 
No. Public providing 
Service service 

(working 

days ) 
1 2 

3 
1 To sanction 15 days 

admissible ( After 
water 

comm 
entitlement encement 
to the Water 
Users 

season ). 
Association . 


Assitant 
Engineer 
Gr. 1 , 
Irrigation 
Sub - Dn ., 
Chalisgaon 
taluka 
Chalisgaon , 
district 
Jalgaon . 
(Sr.No . 
1 to 07 ) . 


Executive 
Engineer, 
Girna 
Irrigation 
Division 
Jalgaon . 
Tal-Dist 
Jalgaon . 


of 


1. Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Girna Dam Section , 

taluka Nandgaon , district Nashik . 
2 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Mehunbare , taluka 

Chalisgaon , district Jalgaon . 
3 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Kalwadi , taluka 

Malegaon , district Nashik . 
4 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section - Dahiwad , taluka 

Chalisgaon , district Jalgaon . 
5 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section - Takli - 1 , taluka 

Chalisgaon , district Jalgaon . 
6 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section - Takli - 2 , taluka 

Chalisgaon , district Jalgaon . 
7 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section - M . I . Section , taluka 

Chalisgaon , district Jalgaon . 
8 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Kolgaon , taluka 

Bhadgaon , district Jalgaon . 
9 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section - Pimperkhed , taluka 

Bhadgaon , district Jalgaon . 
10 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Gondagaon - 1 , taluka 

Bhadgaon , district Jalgaon . 
11 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Gondagaon - 2 , taluka 

Bhadgaon , district Jalgaon . 
12 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section - Bhadgaon , taluka 
Bhadgaon , district Jalgaon . 


2 


15 days 


To issue 
Certificate of 
arrears of 
Water 
charges to 
the Water 
User 
Association 


Sub 
Divisional 
Officer, 
Irrigation 
Sub - Dn . , 
Bhadgaon 
talukla 
Bhadgaon , 
district 
Jalgaon . 
(Sr.No . 
08 to 12 ). 


Executive 
Engineer, 
Girna 
Irrigation 
Division 
Jalgaon . 
Tal-Dist 
Jalgaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ ७ 


SCHEDULE - Contd . 


1 


2 


3 
15 days 


3 


To issue 
Certificate of 
arrears of 
Non 
Irrigation 
Water 
charges . 


Sub 
Divisional 
Officer, 
Irrigation 
Sub -Dn ., 
Erandol, 
taluka 
Erandol, 
district 
Jalgaon . 
( Sr.No. 
13 to 17 ). 


Executive 
Engineer, 
Girna 
Irrigation 
Division , 
Jalgaon . 
Tal-Dist 
Jalgaon . 


13. Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Kasoda , taluka Erandol, 

district Jalgaon . 
14 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Nagduli, taluka Erandol, 

district Jalgaon . 
15 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section - Talai, taluka Erandol, 

district Jalgaon . 
16 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section -Paldhi- 1 , taluka 

Dharangaon , district Jalgaon . 
17 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section -Paldhi- 2 , taluka 

Dharangaon , district Jalgaon . 
18 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Pimpri, taluka 

Dharangaon , district Jalgaon . 
19 . Sectional Engineer -Irrigation 

Section - Salwa , taluka 

Dharangaon , district Jalgaon . 
20 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section - Dharangaon , taluka 

Dharangaon , district Jalgaon . 
21. Sectional Engineer - Irrigation 

Section -Dahiwad , taluka 

Amalner, district Jalgaon . 
22 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Patonda , taluka Amalner, 

district Jalgaon . 
23 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section -Parola - 1, taluka Parola , 

district Jalgaon . 
24. Sectional Engineer-Irrigation 

Section -Parola - 2 , taluka Parola , 

district Jalgaon . 
25 . Sectional Engineer- Irrigation 

Section - Tamaswadi, taluka 

Parola , district Jalgaon . 
26 . Sectional Engineer - Irrigation 

Section - Jalgaon , taluka -district 
Jalgaon . 


Sub 
Divisional 
Officer, 
Irrigation 
Sub -Dn ., 
Dharangaon , 
taluka 
Dharangaon , 
district 
Jalgaon . 
(Sr.No. 
18 to 22 ). 


Executive 
Engineer, 
Girna 
Irrigation 
Division , 
Jalgaon . 
Tal-Dist 
Jalgaon . 


4 


15 days 


To resolve 
grievances 
regarding 
Non 
Irrigation 
Water 
charges. 


Sub 
Divisional 
Officer, 
Irrigation 
Sub -Dn . , 
Jalgaon 
taluka 
district 
Jalgaon . 
(Sr.No. 
23 to 26 ). 


Executive 
Engineer, 
Girna 
Irrigation 
Division , 
Jalgaon . 
Tal-Dist 
Jalgaon . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२ - २८, २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ 


SCHEDULE - Contd . 


1 


2 


5 


To issue 
command area 
Certificate 


Month . 


Executive Engineer, 
Girna Irrigation 
Division , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon 


Superintending 
Engineer and 
Administrator, 
Command Area 
Development 
Authority , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


Chief Engineer , 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon , Tal-Dist. 
Jalgaon . 


6 


3 
Months 


Executive Engineer , 
Girna Irrigation 
Division , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


To issue 
Licence for the 
use of water 
for Domestic 
purpose to 
Gram Pan 
chayat, Zilla 
Parishad , 
Nagar 
Parishad , 
Nagar Palika , 
Nagar 
Panchayat, 
Cantonment 
Board . 


Superintending 
Engineer and 
Administrator, 
Command Area 
Development 
Authority , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


Chief Engineer , 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon , Tal-Dist. 
Jalgaon 


1 


Months 


Executive Engineer, 
Girna Irrigation 
Division , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


To issue 
Licence for the 
use of water 
for Domestic / 
Industrial 
purpose to 
Municipal 
Corporation , 
Private 
Developer, 
Special, 
Township 
Project. 


Superintending 
Engineer and 
Administrator, 
Command Area 
Development 
Authority , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


Chief Engineer, 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon , Tal- Dist . 
Jalgaon 


8 


Months. 


To issue 
Licence for 
the use of 
water for 
Industrial 
purpose . 


Executive Engineer, 
Girna Irrigation 
Division , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


Superintending 
Engineer and 
Administrator, 
Command Area 
Development 
Authority, Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon . 


Chief Engineer, 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon , Tal-Dist. 
Jalgaon 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ ९ 


SCHEDULE - Contd . 


1 


2 


3 


9 


1 


Month 


To issue 
distance 
Certificate 
from River 
and 
Reserviour. 


Executive Engineer , 
Girna Irrigation 
Division, Jalgaon, 
taluka - district 
Jalgaon. 


Superintending 
Engineer and 
Administrator, 
Command Area 
Development 
Authority , Jalgaon , 
taluka -district 
Jalgaon. 


Chief Engineer, 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation , 
Jalgaon, Tal- Dist . 
Jalgaon 


10 To permission 

give for Lift 
Irrigation . 


2 
Months 


Executive Engineer, 
Girna Irrigation 
Division , Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon. 


Superintending 
Engineer and 
Administrator, 
Command Area 
Development 
Authority , Jalgaon , 
taluka -district 
Jalgaon. 


Chief Engineer, 
Tapi Irrigation 
Development 
Corporation, 
Jalgaon , 
taluka - district 
Jalgaon. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra . 


BALASAHEB SHANKARRAO KATHEPURI, 

Executive Engineer, 
Girna Irrigation Division , 

Jalgaon. 


Jalgaon , 6th October 2015 . 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ३ अन्वये 

क्रमांक पणन - १/ कृउबास / नाशिक / शेतमालनियमन / कलम - ३ / ८२९६/ २०१५. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम ३ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक या बाजार समितीने तिच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी नियमन करण्यात आलेल्या शेतमालाव्यतिरिक्त 
सोयाबीन या शेतमालाचे नियमन करण्याची विनंती या कार्यालयाकडे केलेली आहे. 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम ३ अन्वयेचे अधिकार महाराष्ट्र शासन, कृषि व सहकार विभाग, 
अधिसूचना क्रमांक एपीएम - २०८१/३६३४० /४४० / ११ - स, दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनील बनसोडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक या बाजार 
समितीने तिच्या कार्यक्षेत्रात यापूर्वी नियमन करण्यात आलेल्या शेतमालाव्यतिरिक्त सोयाबीन या शेतमालाचेनियमन करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. 

उक्त प्रकरणी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, नाशिक, सहकार संकुल, सारडा सर्कल , नॅशनल उर्दू हायस्कूलजवळ, नाशिक यांचेकडे हरकती अगर सूचना पाठवाव्यात . त्यानंतर आलेल्या 
सूचना अगर हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

सुनील बनसोडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक , ७ ऑक्टोबर २०१५ . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० ते कार्तिक ६, शके १९३७ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

राहिले असते . 
आदेश 

सु. कि . केवले , 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८०/२०१५ . - श्री . एम. एच. शेख , सचिव, जिल्हा 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक २२ मे २०१५ ते दिनांक 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
२९ मे २०१५ रोजीची एकूण आठ दिवसाची मंजूर करणेत आलेली अर्जित 

अहमदनगर . 
रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 

अहमदनगर , २१ मे २०१५ . 
अहमदनगर , २२ मे २०१५ . 

आदेश 
आदेश 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १२० / २०१५. - श्रीमती रि . न. मर्क , सह दिवाणी 
क्रमांक कार्यव्य / रजा /१८२/ २०१५. - श्री . व्ही . ए . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ६ एप्रिल २०१५ ते 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २५ मे २०१५ ते ३० मे दिनांक ८ एप्रिल २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
२०१५ रोजी एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ६ एप्रिल २०१५ रोजी 
आहे. तसेच दिनांक २२ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
१ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
देण्यात येत आहे . 

___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती रि . न . मर्क यांना सह दिवाणी 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

__ श्रीमती रि . न. मर्क , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक कार्यभार । श्रीमती व्ही . जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
दिनांक २२ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ मे २०१५ ___ संगमनेर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 
रोजीपर्यंत श्रीमती व्ही. बी. पारगावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

श्रीमती रि . न. मर्क , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर 
श्रीरामपूर यांचेकडे व दिनांक २५ मे २०१५ रोजीपासून ते दिनांक १ जून हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सह 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . बी . जी . धर्माधिकारी , सहदिवाणी । 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकिय कार्यभार श्री . 

काम करीत राहिले असते. 
एस. ए. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवणेत येत आहे. 

अ. दे. तनखीवाले, 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
श्री. व्ही. ए. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 

अहमदनगर , २५ मे २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


